सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे, राजपत्र क्र .४१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १ ९ -२५ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे- २८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ, चार -अ , चार-ब व १५१३ 

ते 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

१५१५ 
असलेले नियम व आदेश . 

१५१५ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१५४० 


भाग एक- अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

ते 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


Law Officers (Appointment, Conditions of Service 
and Remuneration ) Rules 1984 . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, 


Hutatma Rajguru Chowk, 

Madam Cama Road , 
Mantralaya, Mumbai - 400032 , 

Dated : 18th September, 2018 
No.SPP- 1418/ 910/ C.R.191/ D - XIV : - In exercise 
of the powers conferred by sub- Section ( 8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 
(ActNo.I of 1974 ), the GovernmentofMaharashtra 
hereby appoints Adv. Rajendra P.Mugdia , as “ Spe 
cial Public Prosecutor” for conducting the Regular 
Criminal Case No.648/2018 Pending before First 
Class Court JudicialMagistrate , Aurangabad which 
is arising out of C.R.No.I 12/2018 Registered at 
Cidco Police Station , Dist. Aurangabad . 

2. His Appointment is stricty Subject to the con 
ditions of service laid down in the Maharashtra 


3. Lump sum fees of Rs. 50,000 /- (Rupees Fifty 
Thousand Only ) as quoted by Adv. Rajendra P. 
Mugdia has been already deposited by the appli 
cant Smt. Jyoti Manoj Tambat to the Government 
vide R.B.I Challan No. 7499, Dated 11/09/2018 . 
The amount will be paid to Adv . Rajendra P.Mugdia 
after completion of the case . 

4. The Government reserves the right to revokel 
modify/ annul the order without assigning any rea 


sons. 


By order and in the nameof theGovernor of 
Maharashtra , 


SANJEEV KELUSKAR , 
Under Secretary , Law & Judiciary Department. 


औ . 


भाग 


१ -४१ 


१५१३ 


१५१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९४० 


भाग १- पुरवणी 


२ 


३ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, 


विधि व न्याय विभाग , 


Hutatma Rajguru Chowk, 

Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai -400032 , 
Dated : 01st September, 2018 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ . 
दिनांक :- १८ सप्टेंबर , २०१८ 


No.SPP 1418 / 1043 /C.R.216 / D - XIV : - In exercise 
of the powers conferred by sub- Section (8 ) of the 
Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 
( Act. No.II of 1974), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv. Syed Javed Iqbal 
Kazi Syed Nazir Ul- Hasan Kazi, as “ Special Pub 
lic Prosecutor ” for conducting the Sessions Case 
No.174 / 2018 Pending before Seeions Court , 
Aurangabad , which is arising out of C.R.No.73 / 
2016 registered at Jinsi Police Station , Dist. 
Aurangabad . 


क्र.डीजीपी-२५१५/ प्र.क्र .२६३/ का . १४:- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रकिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार लातुर जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरीता अॅड . बालाजी हरीभाऊ खेडकर यांची सहायक सरकारी 
वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसुचना 
समक्रमांक दि . १७ सप्टेंबर , २०१६ अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती 
करण्यात आली होती . 


सदर नियुक्ती आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 


2. His Appointment is stricty Subject to the con 
ditions of Service laid down in the Maharashtra Law 
Officers (Appointment, Conditions of Service and 
Remuneration) Rules 1984. 


३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नोवाने , 

संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


3. Lump sum fees of Rs. 30,000 /- (Rupees Thirty 
Thousand Only) as quoted by Adv. Syed Javed Iqbal 
Kazi Syed Nazir Ul-Hasan Kazi has been already 
deposited by the applicantShri Kazi Muzaffaruddin 
to the Government, vide R.B.I. Challan No.8075 , 
dated 31.08.2018 . The amount will be paid to Adv. 
Syed Javed Iqbal Kazi Syed Nazir UI Hasan Kazi 
after Completion of the Case . 


४ 


विधि व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ . 
दिनांक: - ४ सप्टेंबर , २०१८ 


4. The Government reserves the right to revoke / 
modify / annul the order without assigning any rea 


sons . 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


क्र.डीजीपी २३१५/ प्र.क्र .२६५ / का . १४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रकिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम 
१ ९ ४८ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार जालना जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरीता अॅड . दिपक नारायणराव कोल्हे , सहायक सरकारी 
वकील व अतिरिक्त सहकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसुचना 
क्रमांक एजीपी -२३१६/ ३४६ / प्र.क्र .२८ ९/ का .१४, दि .०२ /० ९ / २०१६ अन्वये 
पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer, Law & Judiciary Department. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


१५१५ 


७ . 


अॅड . राजेंद्र भगवान चौधरी 


८ . 


अॅड . शशीकांत रामराव पाटील 


सदर नियुक्तीस आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


९ . 


अॅड . अनुराधा लक्ष्मण वाणी 
अॅड . सुरेंद्र गणपतलाल काबरा 


१० . 


२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 


११ . 


अॅड . वैशाली सुखलाल महाजन 


१२ . 


अॅड . संभाजी राघो जाधव 


३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


३. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या , शर्ती 
आणि मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 


संजीव केळुसकर 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


४. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द 
करण्याचा अधिकारी शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


५ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


विधि व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ . 
दिनांक:- ०७ सप्टेंबर , २०१८ 


६ 


BY DEPUTY COLLECTOR 


क्र.डीजीपी २२१५ / प्र.क्र .३४३/ का . १४:- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रकिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम 
१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार जळगांव जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरीता खालील विधि अधिकाऱ्यांची 

सहायक सरकारी 
वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसुचना 
समक्रमांक दि . ०८/ ०९/ २०१६ अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती 
करण्यात आली होती . 


Sub- Sucession enquiry of Late Inamdar Trimbakrao S / 0 
Digambarrao Gosawmi R /o Dhakate Deoghar, Deshpande 
Galli, Ambajogai Tq . Ambjogai Dist. Beed 

No- 2003/Inam/ BD/ 1957/ 1663 : -It is hereby notified for 
general information that Shri Chandrakant, Waman Slo 
Trimbakrao Gosawmi R /o Dhakate Deoghar, Deshpande Galli , 
Ambajogai Tq . Ambajogai Dist. Beed Who holder of the Inam 
Property mentioned as under. 


AreaA.G. | Assessment 


Share 


Village 

Survey No 
| Dighoulamba| 121 ( Gat 
Tq. 

No.383 ) 


23.37 


16.28 


Full 


Ambajoai 
Dist Beed 


41.14 


137 ( Gat 
No.410 ) 


35.07 


Share 


सदर नियुक्ती दि . ० ९ .० ९ .२०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात 
मुदतवाढ 

देण्यात येत आहे. 


अ.क्र . 


नाव 


Is stated to have died on on 26.12.2002 and Shri 
Trimbak s/o Digambarrao Gosawmi has appeared for grant 
ing succession in their name. His claim to succeed the de 
ceased are to be held in this office . Any person having any 
objection to the aforesais claim should appear in the office of 
the Dy. Collector, ( Attiyat ) Ambajogai in person or through 
attorney , within six weeks of publixation of this notification 
in the Govt.Gazette and file objection in writing, failing which 
no claim or objections will be considered and case will be 
hear and decide on the merits of the claim of the aforesaid 


१ . 


अॅड . प्रदीप मधुकर महाजन 


२ . 


अॅड . विजय दिनकर खडसे 


३ . 


अॅड . प्रविण प्रल्हाद भोंबे 


person. 


४ . 


अॅड . पंढरीनाथ 

बाबुराव 

चौधरी 


Ambajogai 20/8/2018 


५ . 


अॅड . निलेश दयाराम चौधरी 


Deputy Collector, 
( Atiyat) Ambajogai. 


६ . 


अॅड . किशोर रघुनाथ बागुल 


१५१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


or 


७ 


विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


वाचा :- १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२ 
( २ ) आणि १०३ ( १ ) 


अधिसुचना 


२. या कार्यालयाचे अंतरिम आदेश जा.क्रं . ५०० , दिनांक १४.२.२०१३ 


३. मा.उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ , औरंगाबाद येथील याचीका क्रं . 
२१ ९ ७/ १३ बाबत दि . १५.०६.२०१८ रोजीचे आदेश 


क्र.वि.- २/ एलटीआर / एसेएल / आरएसआर/ १३७१/ २०१८ / ३२७ सहाय्यक : 
निबंधक , सहकारी संस्था, ता . शिरुर अनंतपाळ जि . लातूर , यांचेकडून 
असे अधिसुचित केले जाते की , “ श्री.समर्थ कृषि निविष्ठा सहकारी संस्था 
म . लक्कडजवळागा ता . शिरुर अनंतपाळ जि . लातूर ही संस्था ” महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-२४ चे 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून जिचा नोंदणी क्रमांक 
एल.टी.आर./ एस.ए.एल./ आर.एस.आर./ १३७१/ २०१८ दिनांक ०५ सप्टेंबर 


४. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी तथा अवसायक , 
जिल्हा सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय बँक म . परभणी यांचा 
अहवाल दिनांक २.७.२०१८ 


२०१८ असा आहे . 


निर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


क्र.अर्थ- / परभणीजिल्हाकृग्राविबँक ./ अंतिम आदेश २४१०/२०१८: 
ज्याअर्थी परभणी जिल्हा सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय बँक मर्या. 
परभणी ही बँक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ 
मधील तरतुदीन्वये नोंदणीकृत सहकारी बँक आहे . तिचा नोंदणी 
क्रं . एजीपी/ पीबीएन / बीएनके / ओ/ ५३/२००१ दिनांक २०.० ९ .२००१ असा 
असून 

बँकेचे कार्यक्षेत्र परभणी व हिंगोली जिल्हा असे आहे . 
ज्याअर्थी वाचा क्रं .२ अन्वये सदर बँकेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी 
अवसायनाचे अंतरिम आदेश निर्गमीत करुन अवसायकाची नेमणूक करण्यात 
आली होती. तथापि सदर अवसायकाचे अंतरिम आदेशाविरुध्द सदर 
बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची मा.उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ , औरंगाबाद येथे 
याचीका क्रं . २१ ९ ७/ २०१३ दाखल केली होती . सदर याचीकेत मा.उच्च 
न्यायालय , मुंबई खंडपीठ , औरंगाबाद यांनी दिनांक १८ मार्च २०१३ रोजी 
अवसायनाचे अंतीम आदेश पारित करु नये असे आदेश दिलेले आहेत . 


शिरुर अनंतपाळ , ५ / ९ / २०१८ 


बी . एम . माने, 


सहाय्यक निबंधक . 


सहकारी संस्था , शिरुर अनंतपाळ . 


८ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


ज्याअर्थी परभणी जिल्हा सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय बँक 
मर्या. परभणी येथील बँक कर्मचाऱ्यांनी मा.उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ , 

औरंगाबाद येथील याचीका क्रं . २१९ ७/ १३ दिनांक १५.०६.२०१८ रोजी 
( withdrawn) मागे घेतल्यामुळे मा.उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद यांनी सदरील याचीका निकाली काढलेली आहे . 


अधिसुचना 


क्र.जिदुविअ/ बीड/ सनि / सी -१ / नोंदणी/ मोरेश्वर दुध / १३८७/ २०१८: 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बीड यांचेकडून असे अधिसुचीत 
करण्यात येते की मोरेश्वर दुग्ध व्यवसाईक सहकारी संस्था मर्या. लिंबागणेश 
ता.जि.बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रं . ( २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविली असुन 
तिचा नोंदणी क्रं बीएचआर / बीएचआर/ एजीआर/( ओ)/ २६ ९ १/( डि )/ २०१८ 


ज्याअर्थी वाचा क्रं . ४ अन्वये जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
परभणी तथा अवसायक , जिल्हा परभणी सहकारी कृषी व ग्रामिण बहुउद्देशीय 
बँक म . परभणी यांच्या अहवालात स्पष्ट नमुद केले आहे की , श्री . दत्ता 
मारोती हनवते , सचिव कर्मचारी संघटना परभणी जिल्हा सहकारी कृषी 
व ग्रामीण बहुउद्देशीय बँक म . परभणी तसेच श्री . गुलाबराव बाबाराव 
जवंजाळ शेतकरी रा.नांदगाव बु. ता.जि.परभणी यांनी अवसायन अंतरिम 
आदेश विरुध्द मा.उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ , औरंगाबाद येथे दाखल 
केलेली याचिका क्रं २१ ९ ७/ २०१३ दिनांक १५.६.२०१८ रोजी मागे घेतल्यामुळे 
सदर निकाली निघालेली आहे . सदरील याचीका मागे घेण्यात आली 
असून बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची/ सभासदांची बँकेच्या अवसायना विरुध्द मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे अथवा इतर कोणतेही न्यायालयात 
आज तारखेवर याचीका दाखल नाही, असे या कार्यालयास कळविलेले 
आहे . 


दिनांक ० ९.२०१८ असा आहे . सदरहू संस्थेचे वर्गीकरण " कृषी संस्था ” 
असुन उपवर्गीकरण “(ब) इतर कृषी संस्था ” आहे . 


बीड , २४/ ९ / २०१८ 


, 


सी.पी.बनसोडे , 


सहाय्यक निबंधक 


, 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , बीड . 


ज्याअर्थी, वाचा क्रं .२ अन्वये संस्थेची अर्थिक परिस्थती असमाधानकारक 
असून भविष्यात कोणतीही सुधारणा होण्याची शक्यता नाही मागील ३ 
वर्षापेक्षा जास्त कालावधीतील संस्थेचे लेखापरिक्षण वर्ग ड आहेत संस्थेने 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


१५१७ 


१० 


कर्जवसुलीचे प्रमाण व पध्दत पाहता आणि वसुल भागभांडवलामध्ये वाढ 
होण्याची कोणतीही शक्यता नाही . संस्था तिच्या उपविधीनुसार ज्या 
उदेशाच्या पुर्ततेसाठी नोंदणी झालेली आहे . त्या आदेशानुसार बँकेने काम 
करण्याचे बंद केलेले आहे व भविष्यातही बँकेचे कामात उपविधीप्रमाणे 
सुरु होण्याची कोणतीही शक्यता दिसून येत नाही म्हणून अंतरिम आदेशा 
पारित करण्यात आले . 


ज्याअर्थी, बँकेचे वैधानिक लेखापरीक्षण दिनांक ३१.३.२०१७ अखरे 
पुर्ण झाले असून लेखापरीक्षण अहवालात बँकेच्या आर्थिक स्थिती बाबत 
नमुद केले आहे की , दिनांक ३१.३.२०१७ अखरे सभासद कर्ज रु. १२०५.२४ 
लक्ष येणे बाकी असून व्याज रु . २८७३.३६ लाख येणे बाकी आहे , तपासणी 
कालावधीत उत्पन्न रु .२४.३० लक्ष असून झालेला खर्च रु . ३२५.९ ८ लक्ष 
आहे . संस्थेला तापसणी कालावधीत रु .३०१.६ ९ लक्ष तोटा झालेला असून , 
संचित तोटा रु .८४१३.६२ लक्ष आहे . आज रोजी बँकेला सभासद कर्ज 
येणे , कायम मालमत्ता, इतर येणे , यामध्ये घट दिसून येते . बँकेला देणे 
व्याजाचा बोजा सतत वाढता असल्याचेदिसून येते . संचित तोटयात 
सतत वाढ होत असून , कर्ज वाटप बंद असल्याने बँकेच्या व्यवसायात व 
उत्पन्नात वाढ नाही . त्यामुळे बँकेची आर्थिक परिस्थीती दिवससेंदिवस 
बिकट होत आहे. या घटकांचा एकत्रित विचार करता बँकेची अर्थिक 
निश्चितच वाईट झालेली असल्याचे३१.३.२०१७ अखरेच्या लेखापरिक्षणावरुन 
दिसून येते . 


पोलीस उपआयुक्त , मुख्यालय यांजकडुन 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये 

आदेश 

आदेश 
क्र . क्र विशा -५ आदेश / औबाद / २०१८-१४३६ ज्या अर्थी माझे 
असे निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर पोलीस 
आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे 
त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषय संदर्भात काही कार्यक्रमाचे 
आयोजन करण्यात आलेले आहे . 

दि .०८ / ०५ / २०१८ रोजी रविंद्रनाथ टागोर जयंती व जागतिक रेडक्रॉस 
दिन आहे . 
दि .१०/ ०५/ २०१८ रोजी संत मुक्ताबाई पुण्यतिथी आहे . 
दि .१४/ ०५ / २०१८ रोजी धर्मविर संभाजी महाराज जयंती 
( तारखेप्रमाणे) व पारशी मास आरंभ होत आहे . 
दि .१६/ ०५/ २०१८ रोजी अधिक मास आरंभ होत आहे . 
दि .१७/०५/ २०१८ रोजी मुस्लीम रमजान महिना सुरु होत आहे . 

भिमा -कोरेगांव येथील घटनेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद शहरात 
दलीत/हिन्दु संघटना / राजकिय पक्ष यांचे कडून निदर्शने / आंदोलने / 
धरणे | मोर्चे | रास्तारोको इत्यादी प्रकाराचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे 
अमेरीकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड 

ट्रम्प 

यांनी जेरुसेलमला इस्त्राईलची 
राजधानी म्हणुन संबोधित केल्यावरुन भारतातील मुस्लीम संघटनांचा 
त्यास विरोध असल्याने त्यांचेकडुन मोर्च / धरणे/निदर्शने करण्याची शक्यता 
आहे . 

मराठा आरक्षणासाठी मराठा संघटनांकडुन औरंगाबाद शहरात 
वेगवेळ्या ठिकाणी आंदोलने व निदर्शने करण्याची शक्यता आहे . 

दादर मुंबई येथील डॉ . आंबेडकर भवन व प्रेस पाडल्याचेनिषेधार्थ 
औरंगाबाद शहरात निदर्शने व आंदोलने होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

महाराष्ट्र राज्यात गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू केला . त्याचे 
विरोधात शहरात आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे. 


त्याअर्थी संस्थेच्या कामकाजात भविष्यात कोणतीही सुधारणा होणे 
शक्य नसल्याचे व संस्था उद्देशानुसार कामकाज करणेस असमर्थ असल्याची 
माझी खात्री झाल्यामुळे मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


अंतिम आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, सुनिल बनसोडे, विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , औरंगाबाद असा आदेश देतो की , परभणी जिल्हा सहकारी 
कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय बँक मर्या. परभणी ही बँक उद्देशानुसार 
कामकाज करणेस असमर्थ असून तीचे कामकाज ठप्प झालेले असल्यामुळे 
या कार्यालयाचे अवसायनाचे दिनांक ४.०२.२०१८ रोजीचे अंतरिम आदेश 
कायम करुन अवसायनाचे अंतिम आदेश पारित करीत आहे . 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०३( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यासाठी आलेल्या अधिराचा वापर करुन उक्त 
नमुद बँकेवर अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करण्यासाठी श्री.एम.बी.सुरवसे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी यांची परिसमापक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १३.७.२०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन 
मुद्रेसह पारित केला असे. 


औरंगाबाद , १३ जुलै , २०१८ 


सुनिल बनसोडे, 
विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , औरंगाबाद . 


शेतक -यांची संपूर्ण कर्जमाफी तसेच सध्या शासनाच्या वतीने समृध्दी 
महामार्गाचे भु -संपादनाची प्रक्रिया सुरु असुन त्या विरोधात शेतकरी 
संघटना राजकिय पक्ष यांचे वतीने रास्ता रोको निदर्शने , आंदोलने करण्याची 
शक्यता आहे . 

औरंगाबाद शहरालगतची एकुण २८ गावांच्या विकासासाठी 
शासनाच्या वतीने सिडकोला झालर कृती आराखडा देण्यात आला असुन 
त्यामधील आरक्षण व इतर मुद्यांबाबात आक्षेप असल्याने औरंगाबाद सिडको 
झालर कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष श्री . पंजाबराव वडजे यांच्या नेतृत्वाखाली 
विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यास येत आहेत. 


१५१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८ : आश्विन १९-२५, शके १ ९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


महानगरपालिका /जिल्हाधिकारी कार्यलय औरंगाबाद च्या वतीने 
शहराची आगामी काळात धार्मिक स्थळांची अतिक्रमणे काढण्या करिता 
मोठया प्रमाणावर मोहीम राबविण्यात येण्याची शक्यता असुन सदर बाबत 
स्थानिक नागरिकांकडुन व लोकप्रतिनीधी कडुन विरोध होऊन कायदा 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

शासनाच्या वतीने महानगरपालिका हद्दीत विकास आराखडा घोषीत 
करण्यास आला आहे . त्या आराखडयात नागरीकांने बांधलेल्या घरांवर व 
प्लॉटवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे.त्यावरुन नागरिकांच्या भावना 
तीव्र झालेल्या असुन त्यांचेकडुन आंदोनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहे. 
त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

म . रा . विद्युत वितरण कंपनीच्या वतीने शहरात वीज ग्राहकांकडुन 
होत असलेली वीज चोरी संदर्भात विद्युत मीटर चेक करण्यास येत 
असल्यामुळे नागारिकांमध्ये असंतोष आहे. 

औद्योगिक परिसरातील विविध कारखाने बंद आहेत . विविध 
कामगार संघटना व व्यवस्थापक यांच्यात पगार वाढ व इतर मागण्यासाठी 
वाद असुन कामगाराचे उपोषण / व्दारसभा / धरणे | निदर्शने | मोर्चे 
सारख्या आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येतात . 

ऑटोरिक्षा हेल्मेटसक्ती बाबत मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
वाहतूक शाखेची मोहीम चालु असून यांचेकडुन दगडफेक , बंद , निदर्शने 
या सारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे . 

महानगर पालिकेच्या सर्वसाधराण सभेच्या वेळी वंदे मातरम या 
राष्ट्रगानाच्या मुद्यावरुन निर्माण झालेल्या वादामुळे शहरातील हिंदु । 
मुस्लीम , संघटना, राजकिय ,पक्षातर्फे निदर्शने / धरणे / आंदोलने होण्याची 
शक्यता आहे . 

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ येथे छत्रपती 
शिवाजी महाराज यांच्या पुतळा 

बसविण्यावरुन वादनिर्माण झालेला आहे . 
त्याअनुषंगाने दलित आणि हिंदु संघटना आंदोलन / निदर्शने करण्याची 
शक्यता आहे . 

औरंगाबाद शहरातील नारेगांव कचरा डेपोच्या अनुषंगाने विविध 
राजकिय पक्ष , संघटना व नागरिकांच्या वतीने कचरा डेपोस विरोध 
दर्शविला असुन भविष्यात सदर बाबत आंदोलने, व मोर्चे/ निदर्शने करण्याची 
शक्यता आहे . 

शेतकरी यांचे कर्जमाफी साठी शासनाने मागास वर्गीय महामंडळाचा 
निधी वळविल्याचे कारणावरुण दलीत संघटना यांचे कडुन विरोध होत 
असल्याने निदर्शने, धरणे , आंदोलने व मोर्चे, निघण्याची शक्यता आहे . 

औरंगाबाद शहराचे नांव संभाजीनगर करावे या मागणीसाठी शिवसेना 
पक्षातर्फे धरणे , निदर्शने, मोर्चे इत्यादी आंदोलने करण्याची शक्यता आहे . 

मुस्लीम समाजाच्या वतीने तीन तलाक या बिलाच्या विरोधात 
धरणे, निदर्शने , मोर्चे इत्यादी आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 
आहे 

मा . सुप्रिम कोर्टाने SC/ ST आरक्षण संदर्भात दिलेल्या निर्णयास 
SC/ ST समाजाचा विरोध 

असुन यांचे कडुन 

धरणे,निदर्शने मोर्चे इत्यादी 


प्रकाराची आंदोलने करण्याची शक्यता आहे . 

जम्मु कश्मीर कठुया व उन्नव येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार 
खुन केल्याचे निषेधार्थ विविध धार्मिक, सामाजिक, विद्यार्थी संघटना व 
राजकिय पक्षांकडुन बंद , निदर्शने , धरणे , आंदोलने व मोर्चे करण्याची 
शक्यता आहे . 

वरील कारणामुळे , कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि 
सार्वजनिक शांतता , कायदा व सुव्यस्था अबाधित राहावी यासाठी , महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी डॉ . दिपाली धाटे -घाटगे, 
पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत 
आहे की , औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षत्रात शासकीय कर्तव्य 
पार पाडऱ्या व्यक्ति व्यतिरीक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे 
जवळपास कोणत्याही व्यक्ती. 

( १ ) शस्त्रे , सोटा , तलवार , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे काठया 
किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगणारा नाही . 

( २) कोणताही दाहक पदार्थ,किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार 
नाही . 

( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
साधने बाळगु नये, जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही. 

( ४ ) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही . 

( ५) जाहिरपणे घोषणा करु नये गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणारा नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये . 

( ६ ) अशा प्राधिका -यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यास धक्का पोहोचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा त्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करु नये , सोंग अगर हावभाव करु नये . आणि अशी 
चित्रे चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तु तयार 
करु नये , त्याचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करु नये. 

तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालय हदीत पाचकिंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तिना सार्वजनिक 
ठिकाणी एकत्र जमण्यास , निदर्शने , धरणे ,मोर्चा , मिरवणुक काढण्यास 
मनाई करण्यास आदेश देत आहे . हा आदेश अत्यंविधी विवाह समारंभ 
आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासकीय 
कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त , सहाय्यक पोलीस आयुक्त , आणि 
पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी 

नुसार 

घेतलेल्या 
कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही . 
सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस 

आयुक्तालय 

कार्यक्षेत्रात दिनांक 
०८/०५/२०१८ चे ००.१ वाजे 

पासून 

ते दिनांक २२/०५/२०१८ चे २४.०० 
वाजेपावेतो 

लागु 
सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ति ही 


. 


राहील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


१५१ ९ 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र 
राहील . 

मी पुढे असेही नमुद करते . की सदरच्या आदेशाची नोंद ही 
कार्यालयीन राजपत्रात समाविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्वारे 
जाहीर करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ०४/ ०५/ 
२०१८ रोजी काढण्यात आला आहे. 
औरंगाबाद ,४ मे २०१८ 

डॉ . दिपाली धाटे- घाडगे , 
पोलीस उप आयुक्त , (मुख्यालय ), 

औरंगाबाद शहर . 


किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू जवळ बाळगणर नाही . 

२. कोणताही क्षार , द्रव्येपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही , 

३ , दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , किंवा क्षेपनिक उपकरणे किंवा 
निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणर नाही 
किंवा वाहून नेता येणार नाही , तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणारा नाही किंवा तयार करणार 
नाही. 

४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन 
देखाव्याच्या उद्देशाने वाद्द वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक 
किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा 
आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 

५. जाहिरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे 
सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करु नये. 

६. अशा प्राधिका- यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता 
यास धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल 
अशी आवेशपुर्ण भाषणे करु नये . सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि 
अशी चित्रे,चिन्हे फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार 
करु , नये , त्यांचेप्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये, 

तसेच आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तिंना 
सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास व निदर्शने , धरणे , मोर्चा मिरवणुक 
काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . 


११ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे ३७ (१) व ३७ (३ ) अन्वये खालील आदेश 

आदेश 
क्र .२०१८ / गृहशाखा / दंडवि / कावी-७४०ज्याद्वारे त्यांनी औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत ( १) दिनांक १७/०५/२०१८ रोजी पासून मुस्लीम 
बांधवांचे पवित्र रमजान महिना उपवास सुरु होत असून दिनांक १६/ ४/ 
२०१८ रोजी चंद्र दर्शनानुसार एक दिवस मागे पुढे रमजान ईद साजरी 
होणार आहे . ईदचे नमाज करीता औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयातील सर्व 
गावामध्ये मोठया प्रमाणात मुस्लीम बांधव एकत्र जमुन ईदगा व मशिदीत 
प्रार्थना करतात . ( २) दिनांक १/६/२०१८ ते १०/६/२०१८ दरम्यान औरंगाबाद 
ग्रामीण जिल्हयात सुकाणु समीतीच्या वतीने शेतकऱ्यांचे विविध मागण्यासंदर्भाने 
आंदोलने आयोजीत करण्यात आलेले आहेत.सदर वरील कार्यक्रमात 
होणाऱ्या गर्दिमुळे कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये . 

औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेचा दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे . यासाठी पोलीस अधिक्षक , ग्रामिण 
यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा / औ / का व सु -/ २०१८- १४१९ दिनांक 
३०/५/२०१८ अन्वये जिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) चे आदेश 
दिनांक ०४/०६/२०१८ चे ००.०० वाजे पासून दिनांक १८/६/२०१८ रोजीचे 
२४.०० वाजे पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 

त्या अर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) भागात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) आणि ३७ (३ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , उदय चौधरी , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रमिण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतिरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती, 

१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , 
सोटा , तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे, काटया किंवा लाठया 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकिय 
कर्मचारी विवाह , अत्यंयात्रा धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम 
अधिकारी यांनी विशेष रित्या परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा 
जास्त जमण्यासाठी, सभा मिरवणुका मोर्चा काढणे ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकार 
यांना राहील . 


. 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयाच्या हद्दी पावेतो दिनांक ४/ ०६ / 
२०१८ चे ००.०० . वाजेपासून ते दिनांक १८/०६/२०१८ च्या वाजेपर्यंत 
अमंलात राहतील . 


हा आदेश दिनांक ४/०६/२०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी पारित 
करण्यात आलेला आहे . 


औरंगाबाद , ४ जून २०१८ 


उदय चौधरी , 
जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद . 


१५२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


१२ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडुन 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र जिविशा / जा 
का.व. सु / २०१८-१७६ , दि ११.०१.२०१८ / २०१७ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३) 

आदेश 
क्र . २०१८ / आरबी -डेस्क-१ /पोल -१ / कावि ३१३ या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दि १४.०१.२०१८ रोजी हिंदु 
धर्मीयांचा मकर संक्रांत सण साजरा होणार आहे . त्याच दिवशी 
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्तार वर्धापन दिन 
साजरा होणार आहे त्यानुषंगाने विविध कार्यक्रम घेण्यात येतात . तसेच 
दिनांक २१.०१.२०१८ रोजी गणेश जयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार 
आहे . दिनांक २६.०१.२०१८ रोजी प्रजासत्तक दिन साजरा करण्यात 
येणार आहे . विविध पक्ष / संघटना कडुन त्यांचे विविध मागण्यांकरीता 
तसेच शेतक - यांकडुन कर्ज माफीचे अनुषंगाने अचानकपणे व विज महावितरण 
कंपनी कडुन विज टंचाईमुळे भार नियमन होत असुन विद्युत पुरवठा 
खंडीत झाल्यास जनतेकडुन नाराजी होऊन धरणे , उपोषण , रास्तारोको, 
इत्यादी आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत असुन अचानकपणे घेण्यात येण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्हयात कोठेही अनुचित प्रकार घडु 
नये त्यासाठी जालना जिल्हात्त मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम 
३७ (३ ) लागु करणे आवश्यक आहे. 

त्या अर्थी मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना मुंबई पोलीस अधिनियम 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे पाच ( ५ ) 
किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका मोर्चा काढण्यास 
मनाई करीत आहे . 

हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागु 
होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना 
व उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना , अंबड , परतूर , भोकरदन 
यांनी विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुका , सभा मोर्चा यांना लागु 
होणार नाही . 

हा आदेश संपूर्णजिल्हयासाठी दिनांक १३.०१.२०१८ चे ०६.०० वाजेपासुन 
ते दिनांक २७.०१.२०१८ चे २४.०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक ११.०१.२०१८ रोजी माझ्या सही -शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


१३ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडुन 
वाचा:- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र . जिविशा/ जा 

का.व.सु / २०१८-१७६ दि . ११/०१/२०१८ 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) 

आदेश 
क्र . २०१८ / आरबी - डेस्क १ / पोल-१ कावि ३१३४ ज्या अर्थी माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दि १४.०१.२०१८ रोजी 
हिंदु धर्मीयांचा मकर संक्रांत सण साजरा होणार आहे . त्याच दिवशी डॉ . 
बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्तार वर्धापन दिन साजरा 
होणार आहे . त्यानुषंगाने विविध कार्यक्रम घेण्यात येतात . तसेच दिनांक 
२१.०१.२०१८ रोजी गणेश जयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . 
दिनांक २६.०१.२०१८ रोजी प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात येणार 
आहे . विविध पक्ष / संघटना कडुन त्यांचे विविध मागण्यांकरीता तसेच 
शेतक - यांकडुन कर्ज माफीचे अनुषंगाने अचानकपणे व विज महावितरण 
कंपनी कडुन विज टंचाईमुळे भार नियमन होत असुन विद्युत पुरवठा 
खंडीत झाल्यास जनतेकडुन नाराजी होऊन धरणे , उपोषण , रास्तारोको , 
इत्यादी आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत असुन अचानकपणे घेण्यात येण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही त्या अर्थी मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
जालना मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) अन्वये अधिकाराचा 
वापर करुन याद्वारे खालील निर्देश देत आहे, शासकीय कर्तव्य पार 
पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी 
किंवा त्या आसपास , 

( १ ) शस्त्रे , लाठया , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले , चाकू व इतर 
शरीरास इजा अथवा अपाय करणाऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही. 

( २) तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

( ३ ) दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of cousting ) 
प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 

( ४) व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचेउद्देशाने 
असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही , वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे म्हणणार 


नाही . 


( ५) व्यक्तींचेकिवां शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 
नाही . 

( ६ ) आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे , निशाणी, घोषणा पत्रे 
किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही. 

हा आदेश संपूर्ण जिल्हयासाठी दिनांक १३.०१.२०१८ चे ०६.०० वाजेपासुन 
ते दिनांक २७.०१.२०१८ चे २४.०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक ११.०१.२०१८ रोजी माझ्या सही -शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 
जालना, ११/०१/ २०१८ 

राजेश जोशी, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना . 


जालना ,११/०१/ २०१८ 


राजेश जोशी, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८ : आश्विन १ ९ -२५ , 


शके १ ९ ४० 


१५२१ 


१४ 


६) सभ्यता किंवा नितिमता यास बाधा येईल . अशीकिंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे ,नकाशे , घोषणा फलके चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही 

७) व्यक्तीचेकिंवा त्या प्रतिकृतीचे / प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार 
नाही 

८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखाविण्याच्या 
उद्वेशाने वाद्य वाजवणार नाहीत , सभा घेणार नाहीत 

हे आदेश उस्मानाबाद जिल्हयाचे हद्दीत दिनांक २९ / ०५/ २०१८ 
रोजीचे १०.०० ते दिनांक ११/०६/२०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपावेता ( 
दोन्ही दिवस धरुन ) अंमलात राहतील. 

आणखी असेही आदेश देत आहे की , सार्वजनिक शांतता व 
सुव्यवस्थेसाठी खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५ ९ ( १ ९ ५१ ) चा कायदा २२ ) चे कलम 
३७( १ ) ( ३ ) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , 
मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद जिल्हच्या कोणत्याही सडकेवर 
किंवा सार्वजनिक ठिकाणी एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींचा 
एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास मनाई करीत आहे आणि 
असेही आदेशीत करीत की , शासकिय कामावरील कोणतेही पोलीस 
अधिकारी,कर्मचारी, किंवा शासनाचे अधिकारी कर्मचारी , अंत्ययात्रा, 
धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागु राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत 
मिरवणुकांना / सभांना , परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , 
उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक , यांना राहतील 

हे आदेश उस्मानाबाद जिल्हयाचे संपूर्ण हद्दीपावेता दिनांक .२९/ 
०५/२०१८ रोजीचे १०.०० ते दिनांक ११/०६/२०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो 
( दोन्ही दिवस धरुन ) अमंलात राहतील . 

हे आदेश आज दिनांक २ ९/ ०५ / २०१८ रोजी माझे सही व या 
कार्यालयाचेशिक्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 
उस्मानाबाद , २९ मे २०१८ 

दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडुन 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) प्रमाणे 

बंदी आदेश 

आदेश 
क्र . २०१७ / एमएजी -३ / सीआर -७: ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा . क्र . जिविशा / शस्त्र बंदी व 
जमावबंदी आदेश / २५९ ६/ २०१८ उस्मानाबाद दिनांक २९ / ०५/ २०१८ अन्वये 
जिल्हयात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित असल्याचे कळविले आहे. 

१ ) मौजे कानेगांव ता . लोहारा येथील चालु असलेल्या वादावरुन 
सवर्ण व दलित समाजामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

२) दिनांक १७/०५/२०१८ रोजी पासुन मुस्लीम धर्मीयांचा रमजान 
मास चालु आहे . 

३ ) सध्या महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेची स्थानिक प्राधिकारी 
मतदारसंघाच्या द्विवार्षीक निवडणुक २०१८ ची प्रक्रिया संपन्न होऊन आगामी 
कालवधीत ( तारिख निश्चीत नाही) व रोजी मतमोजणी होणार आहे . 

४ ) दिनांक ०१/०६/२०१८ ते दिनांक १०/०६/२०१८ या कालावधीत 
शेतक - यांच्या विविध मागण्यांकरीता संप अंदोलने आयोजित आहेत . 

५ ) राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष व काँग्रेस पक्ष हे पेट्रोल व डिझेल वाढीच्या 
विरोधात / अनुषंगाने अचानकपणे , निदर्शने , रास्तारोको, धरणे अशा प्रकारचे 
अंदोलने करण्याची शक्यता आहे . 

६ ) राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्ष शेतक -यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी 
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ,शेतकरी संघटना व सुकाणु समिती 
सदस्य , ऊसाला योग्य भाव मिळावा व शेतीमालाला हमी भाव मिळावा 
या करीता अचानकपणे जिल्हयात येणाऱ्या मंत्रीमहोदयांचे येणारे दौरा 
कालावधीत अंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 

तसेच विविध पक्ष संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 
मोर्चा, धरणे , संप शेतकरी आत्महत्या या कारणामुळे अचानकपणे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम, धार्मिक सण / उत्सव जिल्हयात शांततेत पार 
पाडण्याकरीता तसेच व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी दिनांक २९ / 
०५/२०१८ रोजीची १०,०० ते दिनांक ११/०६/२०१८ रोजीचे २४.०० 
वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) महराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( १९ ५१ 
चा अधिनियम २३ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद 
असे आदेश देत आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार पाडणा- या व्यक्ती खेरीज 
अन्य कोणत्याही व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा 


. 


. 


१५ 

जिल्हादंडाधिकारी ,यांजकडुन 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे ३७ (१ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये खालील 

आदेश 
क्र .२०१८/ गृहशाखा/ दंडवि/ कावी-७८ ९.- ज्याद्वारे त्यांनी औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत ( १ ) आषाढी एकादशीनिमित्त औरंगाबाद ग्रामीण 
जिल्हयातुन पायी दिंडया जाण्यास सुरुवात झालेली आहे . (२) दिनांक 
०४/०७/२०१८ पासुन नागपुर येथे पावसाळी अधिवेशनास सुरुवात होत 
असुन अधिवेशनावर वेगवेगळया संघटनांतर्फे मोर्चेव निदर्शने होत असतात 
( ३ ) दिनांक ० ९/ ०७/ २०१८ रोजी औरंगाबाद जिल्हयात श्री . प्रकाश 

आंबेडकर अध्यक्ष भारीप यांचा मराठवाडा दौरा असुन निवडणुकांच्या 
पार्श्वभुमीवर जनसमुदाचा जमा होण्याची शक्यता आहे . सदर वरील 
कार्यक्रमात होणाऱ्या गर्दीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 
नये . 


जवळपास 


१) शस्त्र , लाठया , काठया चाकु , रिव्हॉल्वर इत्यादी जवळ बाळगता 
येणार नाहीत , 

२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभुत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तु जवळ बाळगता येणार नाहीत , 

३ ) कोणतेही क्षार , द्रव्य प्रदार्थ स्फोटके जवळ बाळगता येणार 
नाहीत 

४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता 
येणार नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाही, 

५ ) कोणत्याही व्यक्तिस विडंबनात्मक नकला करता येणार नाहीत 


औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे. यासाठी पोलीस अधिक्षक ग्रामिण 
यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा / औ/ का व सु -/ २०१८-१३९ ६ दिनांक 


१५२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


२७/०६/२०१८ अन्वये जिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३) चे आदेश 
दिनांक २८/०६/२०१८ चे ००.०० वाजे पासून दिनांक १२/०७/२०१८ रोजीचे 
२४.००वाजे पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे. 


नाही अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा 
जास्त जमण्यासाठी , सभा मिरवणूक, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हयातील ( ग्रामिण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत्त 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


त्या अर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) भागात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ (३ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , उदय चौधरी 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामिण भागात शासकिय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ती, व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती, 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हाच्या हद्दयी पावेतो २८ / ०६ / 
२०१८ चे ००.०० वाजे पासून दिनांक १२/०७/२०१८ रोजीचे २४.०० 
वाजेपर्यत अमंलात राहतील . 


हा आदेश दिनांक २८/०६/२०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे. 


औरंगाबाद , २८ जून २०१८ 


उदय चौथरी , 


, 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा 
तलवारी भाले , दंडे,बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे काटया किंवा लाठया किंवा 
शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही , 


जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद . 


२. कोणतीही क्षार , द्रव्यपदार्थ , दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ 
बाळगणार नाही . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक 
उपकरणे किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
बाळगणार नाही किंवा वाहुन नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची प्रकारणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार 
करणार नाही 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुदाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक जाहिरपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाही.प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन 
करणार नाही . 


- 


. 


५. जाहिरपणे घोषणा देणार नाही गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे 
सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही. गाणेकिंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शातंता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही. 


१६ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १. श्री.डी.आर.माळी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , भूम 
यांचे पत्र जा.क्र .२४४१/ १८ , दिनांक २१ ऑगस्ट , २०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद , हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि/( प्रशा ) ५९ ५७/ २०१८ श्री.डी.आर.माळी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, भूम यांची दिनांक २८ 
ऑगस्ट , २०१८ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१८ या ( ०४ ) चार दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ , मधील नियम 
५० नुसार मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २७ ऑगस्ट , २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते दिनांक ०१ सप्टेंबर , २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.डी.आर.माळी, हे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प . वर्ग, भूम म्हणून काम पहातील . 

जर श्री.डी.आर.माळी हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, भूम म्हणून कार्यरत 
राहिले असते. 

( दोन ) 
श्री.डी.आर.माळी, सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग, भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री.एच.एस.सातपुते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 
व न्यायादंडाधिकारी , प्र.वर्ग, भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद, २४ ऑगस्ट , २०१८ 

ओमप्रकाश प.जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


६. अशा प्राधिकाऱ्याच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये. सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि 
अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तू तयार 
करु नये, त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये. 
तसेच आणखी असेही आदेशीत करीत आहे . की , संपूर्ण औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक 
ठिकाणी एकत्र जमण्यास व निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे. 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकिय 
कर्मचारी विवाह , अत्यंयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व सक्षम अधिकारी 
यांनी विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागु होणार 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


१५२३ 


१७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 
पहा: - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . HKW/ Admin/ 6358/ 
2018 , दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१८ 

२. श्रीमती ए.ए.शिंदे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , उस्मानाबाद 
तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र .४८३५/ 
१८ , दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१८ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि/( प्रशा ) ५९ ५८/ २०१८ श्रीमती ए.ए.शिंदे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प.वर्ग , उस्मानाबाद तथा प्रमुख 
दंडाधिकारी, बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांची दिनांक २७ ऑगस्ट , 
२०१८ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१८ या ( ०५ ) पाच दिवसांची 


दिनांक १९/ ०८ / २०१८ रोजी रविवार व रजेच्या पुढे दिनांक 
२२/०८/२०१८ रोजी बकरी ईद निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १८/०८/२०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २३/०८/२०१८ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
श्रीमती व्ही.डी.भोसले , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती व्ही.डी.भोसले , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , औसा 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीतमी व्ही.डी.भोसले , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०६/२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , २१ ऑगस्ट , २०१८ 

वृषाली व्ही.जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


. 


अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ , मधील 
नियम -५० नुसार, मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती.ए.ए.शिंदे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती.ए.ए.शिंदे या सदरील रजेवर गेले नसल्या तर त्या २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर व न्यायादंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती.ए.ए.शिंदे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल 
न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा व संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात 
आलेला सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , 
उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती.ए.सी.पारशेट्टी , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , १४ ऑगस्ट , २०१८ 

ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


. 


१ ९ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , 
दिनांक १५/०६/२०१८ . 

२) श्री . डी.आर.देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर अहमदपूर 
यांची दि . ३०/०७/२०१८ ते ०३/०८/२०१८ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा )/ २५७३/ २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री.डी.आर. देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , अहमदपूर यांची दिनांक ३०/०७/२०१८ 
व ०३/०८/२०१८ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २९/ ०७/ २०१८ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासहे 
मंजूर करीते आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २९ /०७/ २०१८ रोजी पासून ते 
दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपुर्वीतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

श्री.डी.आर.देशमुख , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल. 

श्री.डी.आर. देशमुख, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, 
अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 
येईल . 

श्री . डी.आर.देशमुख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०६/२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 
लातूर , २७ जुलै, २०१८ 

वृषाली व्ही.जोशी , 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


१८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/ २०१८ , 
दिनांक १५/०६/२०१८ . 

२ ) श्रीमती व्ही.डी. भोसले दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , औसा यांची 
दि . २०/०८/२०१८ व २१/०८/२०१८ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक काव्यवि (प्रशा)/ २८०९ / २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती व्ही.डी. भोसले , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, औसा यांची दिनांक २०/०८/२०१८ व 
२१/०८/२०१८ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा . रजेच्या रजेच्या मागे 


१५२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


२० 


आदेशाचे पालन करावे जाहीर सभा , मिरवणुका, पदयात्रा, मोर्चा, यात 
संयोजीत घोषण सोडून ज्या घोषणेत शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा होवू 
शकल अशा घोषणा देवू नयेत , सदरचा आदेश लग्नाच्या वरातीस , 
प्रेतयात्रा व धर्मिक कार्यक्रमास लागु नाहीत कोणत्याही आदेशाचे उल्लघंन 
केल्यास तो मुंबई पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहातील 

सदरचा आदेश संपूर्ण हिंगोली दिनांक ०२ / ० ९/ २०१८ ते 
१० / ० ९/ २०१८ रोजी पावेतो (दिनांक ०४/० ९/ २०१८ ते दि . ०८ /० ९ / 
२०१८ वगळुन ) लागु राहती हा आदेश माझे सहीनिशी व शिक्यानिशी 
दि . ३१/०८/२०१८ रोजी दिला आहे . 


हिंगोली , 


३१/०८/२०१८ 


पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३६ अन्वये निर्देश 
क्र .२७२४ / २०१८ जिविशा/ २०१८ हिंगोली जिल्हयात 
दिनांक ०२/ ०९/ २०१८ व ३/९/ १८ रोजी गोकुळाष्टमी व दि . ०२/० ९/ 
२०१८ व १० / ० ९ / २०१८ रोजी पोळा कर हा सण हिंगोली जिल्यात साजरा 
होत आहे . त्या निमीत्य जिल्यात मिरवणुक व कार्यक्रमाचे आयोजन 
करण्यात येणार असल्याने सदर उत्सवाचे वाळात शुल्लक कारणावरुन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये म्हणून हिंगोली जिल्यात 
शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मी योगेश कुमार पोलीस अधीक्षक 
हिंगोली मला प्राप्त कलम ३६ महाराष्ट्र पोलीस कायदा व इतर अधिकारान्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकार नुसार खालील प्रमाणे आदेश करीत आहे. 

दि . ०२ /० ९/ २०१८ ते १०/ ०९/ २०१८ रोजी पावेतो ( दि . ०४/ ०९/ २०१८ 
ते ८/९ /२०१८ वगळुन ) हिंगोली जिल्यात सर्व ठाणे स्वाधीन आमलदार 
किंवा तोंडी वरिष्ठ अधिकारी यांना महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३६ 
मध्ये पोट कलम अ ते फ प्रमाणे खालील बाबतीत लेखी किंवा तोंडी 
आदेश आपआपले हद्दीत देण्याचे अधिकार राहतील . 

अ ) रस्ते व रस्त्यावरुन या लोकांनी किंवा जमावाणे कोणत्या दिशेने , 
रिती चावाले कोणत्या रितीने वागवे ते फर्मविण्यासाठी 

ब ) कोणत्या ठिकाणी सभा व्हावी कोणत्या मार्गाने आणि वेळी जावे 


योगेश कुमार , 


पोलीस अधीक्षक , हिंगोली . 


२१ 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


विषयः- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये 


अमंलबजावणी अधिकार प्रदान केले बाबत . 


आदेश 


क्र.जिविशा/ गणेशोत्सव/ क . ३६ मपोका/ १८ / ५५१२/२०१८ :- बीड 


नये हे ठरविण्यासाठी 


अगर जावू 


जिल्हयात दिनांक १३/ ० ९/ २०१८ ते दिनांक २३ / ०९ / २०१८ या कालावधीमध्ये 


श्री गणेशोत्सव हा सण मोठया प्रमाणात साजरा केला जाणार आहे . 


त्याकरीता सदर कालावधीत शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मी जी . 
श्रीधर, पोलीस अधीक्षक , बीड मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९५१ 


चे कलम ३६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये सर्व उप विभागीय 


पोलीस अधिकारी , सर्व पो.स्टे , प्रभारी अधिकारी व सर्व बंदोबस्ताचे 


प्रभारी अधिकारी यांना दिनांक १३ / ०९ / २०१८ रोजी ००.०० वा पासून ते 


दिनांक २३ / ०९ / २०१८ चे २४.०० व पर्यंत वरील कलातान्वदे खालील 


अधिकारी प्रदान करीत आहे . 


क ) सार्वजनिक रस्त्यामध्ये गर्दी होणार असेल तर किंवा अडथळा न 
होवू देण्यासाठी . 

ड ) सर्व रस्त्यावर व रस्त्यामध्ये जत्रा देवळे , अणि इतर सार्वजनिक 
स्थळी सुव्यवस्था 

रखणे . 
इ ) कोणत्याही रस्त्यावर किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत 
किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाण्याचे किंवा ढोल ताशे व 
इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंदे व इतर कर्णकर्कश वाद्य वाजविण्याचे 
विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे 

ई ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 
सार्वजनिक करणुकीचेठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे विनियमन 
करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 

फ ) सक्षम अधिकाऱ्याने या कार्यद्यार्च कलमे ३३,३५,३७, ते ४० , ४२,४३, 
व ४५ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले व त्यास 
पुष्टी देणारे आदेश देणे . 

मी असा आदेश देतो की , कोणत्याही इसमाने सदर आदेश लागु 
असेपर्यंत हिंगोली जिल्हयात जाहीर सभा पदयात्रा, इत्यादी कार्यक्रमासंबधी 
पोलीस अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरीष्ठ अधिकाऱ्याकडून तारीख , वेळ 
सभेची जागा मिरवणुकीचा मार्ग, त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषण निश्चित 
केल्याशिवाय आयोजित करु नये तसचे संबंधीत पोलीस अधिकारी यांचे 


अ . रस्त्यावरील किंवा रस्त्याचे जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 
लोकांनी कशा रितीने चालावे, त्यांनी वर्तणूक किंवा वागणूक कशी ठेवावी 
या विषयी निर्देश देणे . 


ब . अशा कोणत्याही मिरवणूका या कोणत्या मार्गने , कोणत्या वेळात 
काढाव्यात किंवा काढू नयेत , असे मार्ग व अशा वेळा विहीत करणे . 

क . सर्व मिरवणूकीच्या व जमावांच्या प्रसंगी व उपासनेच्या वेळी व 
कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागी किंवा सार्वजनिक स्थळी 


गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा सर्व 


प्रसंगी अडथळा न होऊ देणे यासाठी योग्य ते आदेशे देणे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


१५२५ 


ड . सर्व रस्त्यावर व रस्त्यामध्ये , घाट किंवा घाटावर , सर्व धक्क्यावर 


२२ 


व धक्कयामध्ये आणि सार्वजनिक रनानांच्या , कपडे धुण्याच्या व उतरणेच्या 


जागांच्या ठिकाणी व जागामध्ये, देवालय आणि इतर सर्व सार्वजनिक 


रथळी सुव्यवस्था राखणेसाठी योग्य ते आदेश देणे. 


इ . कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ ढोल , ताशे व इतर वाद्ये 
वाजविण्याचे व गाणी गाण्याचे, शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) ५३३/१८ , 
दिनांक १३ ऑगस्ट , २०१८ 

२. श्रीमती.ए.एस.बिराजदार , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर 
उस्मानाबादे हयांचे पत्र जा.क्र .४७६० / १८ , दिनांक २० ऑगस्ट, २०१८ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ते आदेश देणे. 


ई . कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 


आदेश 


सार्वजनिक करमणूकीच्या ठिकाणी लोकांना उपद्रव होऊ नये म्हणून 
ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करणेचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 


योग्य ते आदेश देणे. 


फ . सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी या अधिनियमांची कलमे ३३,३५ , ३७ , ते 


४० , 


४३ व ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधिन असलेले व 


त्यास पृष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 


मी यापुढे असाही आदेश देतो की , कोणीही इसमांनी सदर चा आदेश 
लागू 

असे पर्यंत बीड जिल्हयातील सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी 
सर्व पो.स्टे, प्रभारी अधिकारी व सर्वबंदोबस्ताचे प्रभारी अधिकारी यांचेकडून 
रहदारीचेनियमन व मार्गबाबत सुचना कार्यक्रमाची तारीख / वेळ/ जाहिरसभा / 
मोर्चे/ मिरवणूक / निर्देशने/ पदयात्रा/ इत्यादी कार्यक्रम संबंधीत पोलीस 
उप निरीक्षक किंवा त्यांच्या वरिष्ठांकडून तारीख व वेळ सभेची जागा 
मिरवणूकीचा मोर्चाचा मार्ग व त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा, पुर्वपरवानगी 
शिवाय आयोजित करु नये संबंधीत अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाचे 


क्र.काव्यावि ( प्रशा) ५८ ९ ८ / २०१८ श्रीमती ए.एस.बिराजदार , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक २३ व २४ ऑगस्ट , २०१८ रोजीची ( ०२ ) दोन दिवसांची 
अर्जित रजा (रजेमागली दिनांक २२ ऑगस्ट , २०१८ आणि रजेपुढील 
दिनांक २५ व २६ ऑगस्ट, २०१८ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवून , दिनांक १९ ऑगस्ट , २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७ ऑगस्ट , २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती.ए.एस.बिराजदार हया ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहातील . 

जर श्रीमती.ए.एस.बिराजदार हया सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग 
उसमानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती.ए.एस.बिराजदार, ४ थ सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार व 
संदर्भीये आदेश क्र .०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायालय , 
उस्मानाबाद यांचे आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपीक पदासाठी तोंडी 
मुलाखतीसाठी पात्र असणारे उमेदवारांचे कागदपत्र पडताळाणीचा दिनांक 
२२ ऑगस्ट , २०१८ ते दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१८ रोजीचा कार्यभार हा 
श्रीमती.ए.सी.पारशेट्टी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक २५ व २६ 

ऑगस्ट , २०१८ रोजीचा कार्यभार हा श्रीमती.ए.ए.शिंदे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


पालन करावेत . सदर जाहीर सभा/ मिरवणुका पदयात्रेत / समयोजित 
घोषणा सोडून किंवा ज्या घमेषणांनी शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा होऊ 
शकते अशा घोषणा देऊ नये. 


सदरचा आदेश लग्नाच्या ठिकाणी प्रेत यात्रेस लागू नाही . या आदेशाचे 
उल्लघंन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणे अपराधास 


पात्र ठरले . 


सदरचा आदेश संपूर्ण बीड जिल्हयात दिनांक १३/० ९/२०१८ चे ००.०० 
वा पासून दिनांक २३/० ९/ २०१८ चे २४.०० वा पर्यंत लागु राहील. 

हा आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १३ / ०९ / २०१८ रोजी 


दिला आहे . 


बीड , १३ / ० ९ / २०१८ 


उस्मानाबाद २१ ऑगस्ट , २०१८ 


जी.श्रीधर , 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 


पोलीस अधीक्षक , बीड . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१५२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , 


शके 


१ ९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


२३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डि . एस . घुमरे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -२ म्हणुन 
काम करीत राहिले असते . 


वाचा :- श्री एन . आर. प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अप्पर सत्र न्यायाधीश, 

जालना यांचा दिनांक १६/७/२०१८ ते १८/०७/२०१८ रोजीची 
( ०३ ) दिवसाची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डि . एस . घुमरे , 
जिल्हा न्यायाधीश -२, म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील अर्जदाराच्या न्यायालयाचा 
दिनांक १९ / ०७/ २०१८ ते २१/०७/२०१८ रोजीचा कार्यभार तसेच दिनांक 
२२/०७/२०१८ रोजीच्या शासकीय सुट्टयांतील रीमांडचा कार्यभार श्री एस.व्हि , 
पोतदार, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अप्पर सत्र न्यायाधीश , जालना 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन सांभाळावे. 


क्र ./ प्रशा/ ७०४६/ २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना 
हे श्री एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अप्पर सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक १६/०७/२०१८ ते १८/०७/२०१८ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची परावर्तीत रजा मंजूर करीत आहेत . 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री एन . आर. प्रधान , हे सदरील 
परावर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -३ 
म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


जालना, १ ९ /०७/ २०१८ 


निरज प्र . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एन. आर . 
प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -३, व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन 
जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 


२५ 
जिल्हा न्यायाधीश-१, यांजकडून 


अर्जदाराचे उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत श्री आर . एम . 
मिश्रा, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळले . 


वाचा :- श्री ए.आर. कांबळे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कंधार 

यांचे पत्र जा.क्र .५२३/ २०१८ , दिनांक १२/६/२०१८ सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 
जालना , १ ९ / ०७/ २०१८ 

निरज प्र . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


२४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री डि . एस . घुमरे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र 

न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक १९ / ७/ २०१८ ते २१/०७/२०१८ 
रोजीची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


क्र . ब-२( १)/५२५९/२०१८.- श्री ए.आर. कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०९ / ०७/ २०१८ ते ११/०७/२०१८ रोजी पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए. आर. कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्री ए.आर. कांबळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


:: २ :: 


क्र . प्रशा/ ७०३५/ २०१८ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्री डि . एस . घुमरे, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक १९ /०७/ २०१८ ते २१/०७/२०१८ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा, अर्जित रजेच्या पुढे दिनांक २२/०७/२०१८ रोजीच्या 
शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह, दिनांक १८/०७/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासुन ते दिनांक २३/०७/१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कंधार 
यांचे न्यायालयाचे विशेष अधिकार क्षेत्रातील काम दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी तर जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावे, असा आदेश झाला आहे . 


नांदेड , १२ जुलै २०१८ 


ए.जी. मोहाबे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८ : आश्विन १ ९ -२५ , 


शके १ ९ ४० 


१५२७ 


२६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.के. मुटकुळे , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 


वाचा :- श्री एच.आर. वाघमारे , जिल्हा न्यायाधीश –५ , नांदेड यांचे पत्र 

जा.क्र . ८२३४/२०१८ , दिनांक १२/७/२०१८ व सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


असते . 


आदेश 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 


नांदेड , १३ जुलै , २०१८ 


ए.जी. मोहाबे , 


क्र . ब -२( १ )/५२६१/२०१८.- श्री एच.आर. वाघमारे , जिल्हा 
न्यायाधीश –५ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १६/०७/२०१८ ते १९ / ०७/ २०१८ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण (०४) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १६/ ७/ 
२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपासून ते दिनांक २०/७/२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


जिल्हा न्यायाधीश –१, नांदेड . 


२८ 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एच.आर. वाघमारे, जिल्हा न्यायाधीश 
-५, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्री एच.आर. 
वाघमारे, जिल्हा न्यायाधीश –५, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा : श्रीमती एस.एस. अग्रवाल , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , लोहा यांचे पत्र जा.क्र . १२४६/२०१८ , 
दि .१७/ ०७/ २०१८ सोबत विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा 
अर्ज व वैद्यकिय प्रमाणपत्र . 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश –५ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -६ , नांदेड 


यांनी पहावा . 


नांदेड , १२ जुलै २०१८ 


सुधीर पी कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


२७ 


जिल्हा न्यायाधीश-१, यांजकडून 


क्र.ब -२( १)/५४२७/२०१८.- श्रीमती एस.एस. अग्रवाल , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १२/०७/२०१८ ते 
१४/०७/२०१८ पर्यंत या एकूण ( ०३ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा, वैद्यकिय 
कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस. अग्रवाल , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस.एस. 
अग्रवाल , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हया जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 

दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक १२/०७/२०१८ व १३/०७/२०१८ या कालावधीतील जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी 
तर दिनांक १४/०७/२०१८ रोजीचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांनी पहावा . 


वाचा : 


श्री . पी.के. मुटकुळे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांचे पत्र जा.क्र . ८५८/२०१८ , दि . १३/०७/२०१८ सोबत 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र.ब –२( १)/५३१५/२०१८.- श्री . पी.के. मुटकुळे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १६/०७/२०१८ व १७/ ०७ / 
२०१८ या एकूण ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १५ / 
०७/२०१८ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक १४/०७/२०१८ रोजी 
होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीनंतर पासून ते दिनांक १८/०७/२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 


नांदेड , १८ जुलै , २०१८ 


एस.एस. खरात , 


येते . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी.के. मुटकुळे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


१५२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


२ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः-१ श्री.यु.टी.पौळ जिल्हा न्यायाधीश -३ यांचे अर्जित रजेचे आवेदनपत्र 
क्रमांक ४४४ ९ / २०१८ दि . १७/०७/२०१८ . 


वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री.पी.एस. घोडके , 
यांना त्यांच्या मुळपदी ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , अंबाजोगाइ 
म्हणुन नियुक्त केले जाते . 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री.पी.एस. घोडके , ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क.स्तर , अंबाजोगाइ यांच्या न्यायालयाचा संपूर्ण कामाचा कार्यभार 
श्री.ए.के.चौंगले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर अंबाजोगाई यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


बीड, १७/७/२०१८ 


क्रमांक / प्रशा/ ५७८७/ २०१८.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश बीड आदेश 
देत आहेत की , श्री.यु.टी.पौळ , जिल्हा न्यायाधीश -३ बीड यांची दिनांक 
२३/०७/२०१८ ते २६/०७/२०१८ या ( ०४) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यास येउन दिनांक २२/०७/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासुन ते दिनांक २७/०७/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


ए.एस. गांधी , 


जिल्हा न्यायाधीश-२, बीड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब) खालील 
टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री.यु.टी.पौळ हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते. 

वरील रजेच्या कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . यु . टी . पौळ 
यांना त्यांच्या मुळपदी जिल्हा न्यायाधीश -३ बीड म्हणुन नियुक्त केले 


३१ 

जिल्हा न्यायाधीश-२ , यांजकडून 
पहा :- ०१. मिना प्र . एखे, दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , गेवराई यांचे 

रजेचे आवेदनपत्र जा.क्र .३४५८ / २०१८ दिनांक १६/०७/२०१८ . 


आदेश 


जाते . 


वरील रजेच्या कालावधीत श्री . 

यु . 

टी . पौळ , जिल्हा न्यायाधीश-३ 
बीड यांचा कार्यभार श्री.आर.व्ही. हुद्यार , जिल्हा न्यायाधीश-४ , बीड 
यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे . 


बीड , १७/७/२०१८ 


प्राची प्र.कुलकर्णी, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , बीड . 


३० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- श्री.पी.एस. घोडके , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , अंबाजोगाई 
यांचे अर्जित रजेचे आवेदनपत्रक २७७९ / २०१८ दिनांक १३/०७/२०१८ . 


का.आ.क्रमांक /प्रशा./ बी -२/ ५७३२/ २०१८.- जिल्हा न्यायाधीश -२ , बीड 
आदेश देत आहेत की , मिना प्र . एखे, दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , गेवराई 
यांची दि . १६/०७/२०१८ ते दि . १८/०७/२०१८ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करण्यात येउन दिनांक १५/०७/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १९/०७/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टिप कं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर मिना प्र . एखे 
हे वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , 
न्यायंदडाधिकारी प्रथम वर्ग गेवराई म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत 
राहिल्या असत्या . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर मिना प्र. एखे, यांना 
त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
वर्ग गेवराई म्हणुन नियुक्त केले जाते . 

वरील रजेच्या कालावधीत मिना प्र . एखे, दिवाणी न्यायाधीश . 
क.स्तर , गेवराई यांचा कामाचा कार्यभार श्री . वाय.एस. कवडे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर गेवराई यांचेकडे ठेवण्यात येत आला आहे. 

तसेच वरील रजेच्या कालावधीत श्री . वाय . एस . कवडे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर गेवराई यांना वरील रजेच्या कालावधीत 
गेवराई येथील उपकोषागार कार्यालयातून दिवाणी न्यायालय क.स्तर , 
गेवराई यांचे न्यायालयातील कार्यालयीन कामासंबंधीच्या रक्कमा काढणे, 
भरणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान 
करण्यात आले आहेत . 


आदेश 


क्रमांक / प्रशा/ ५७३३ / २०१८.- जिल्हा न्यायाधीश –२ , बीड आदेश देत 
आहेत की , श्री.पी.एस. घोडके , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , 
अंबाजोगाइ यांना दिनांक १६/०७/२०१८ ते २१/०७/२०१८ या ( ०६) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येउन दिनांक १६/०७/२०१८ रोजीपासून ते 
दिनांक २१/०७/२०१८ रोजीपर्यंत मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टिप कं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री.पी.एस. 
घोडके , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क.स्तर , अंबाजोगाइ म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले 
असते . 


बीड , 


१७/७/२०१८ 


ए.एस. गांधी , 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


१५२९ 


३२ 


प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -२ , यांजकडून 


पहा :- ०१. श्री.एस.बी. तोडकर , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 

यांचे पत्र जा.क्र . ३६४४/१८ , दिनांक ११ जुलै , २०१८ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


दिनांक १६ व १७ जून , २०१८ या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ०८ जून , २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १८ जून , २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत आलेली होती. तसेच श्री.पी.बी.पोरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ.यु.व्ही . इंदापुरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यांत आलेला होता. 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात 


क्र.काव्यावि/( प्रशा )/४८१८/२०१८.- श्री.एस.बी. तोडकर , ३रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १६ जुलै, २०१८ ते दिनांक १८ जुलै, २०१८ या (०३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१, 
मधील नियम- ५० नुसार, मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १५ जुलै, २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १९ जुलै , २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस.बी. तोडकर हे ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील 

जर श्री . एस . बी . तोडकर हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर , व अपन मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . एस.बी. तोडकर हे ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व 
अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ.एन.पी.पवार , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


श्री.पी.बी.पोरे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे सदरील 
रजेचे स्वरुप मुळ सेवापुस्तक प्राप्त झालेनंतर जाहीर करण्यात येईल असे 
संदर्भ क्र . ०२ अन्वये आदेशीत करण्यात आले होते . त्यांचे मुळ सेवापुस्तक 
या कार्यालयास प्राप्त झाले असुन त्यांनी संदर्भीय अर्जानुसार दिनांक ११ 
जून , २०१८ ते दिनांक १५ जून , २०१८ रोजीची ( ०५ ) पाच दिवसांची 
उपभोगलेली रजा (रजेमागील दिनांक ० ९ व १० जून , २०१८ आणि 
रजेपुढील दिनांक १६ व १७ जून , २०१८ या चार दिवसांची सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - 
५० नुसार , या आदेशान्वये अर्जित रजा म्हणून घोषीत करण्यांत येत आहे . 
उस्मानाबाद , १८ जुलै , २०१८ 

एस.ए.ए.आर. औटी , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


३४ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १. श्री.पी.बी.पोरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे पत्र 

जा.क्र . १७६४/१८ , दिनांक ३० जून , २०१८ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . ४५६२/१८ , दिनांक ०३ जुलै, २०१८ . 


उस्मानाबाद , १३ जुलै , २०१८ 

एस.ए.ए.आर. औटी , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात 


३३ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १. श्री.पी.बी.पोरे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे पत्र 

जा.क्र . १४५६/१८ , दिनांक ०७ जून , २०१८ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . ३९ ०९/ १८ , दिनांक ०८ जून , २०१८ . 


क्र.काव्यावि /( प्रशा )/४८९८/२०१८.- श्री.पी.बी.पोरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची संदर्भीय आदेश क्र .०२ अन्वये दिनांक 
०२ जुलै , २०१८ ते दिनांक ०७ जुलै , २०१८ रोजीची ( ०६ ) सहा 
दिवसांची फक्त रजा ( रजेमागील दिनांक ०१ जुलै , २०१८ या एक 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ३० जून , 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०७ जुलै , २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत आलेली 
होती. तसेच श्री.पी.बी.पोरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
सौ.यु.व्ही . इंदापुरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत आलेला होता . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/४८९७/२०१८.- श्री.पी.बी.पोरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची संदर्भीय आदेश क्र .०२ अन्वये दिनांक 
११ जून , २०१८ ते दिनांक १५ जून , २०१८ रोजीची ( ०५ ) पाच दिवसांची 
फक्त रजा ( रजेमागील दिनांक ०९ व १० जून , २०१८ आणि रजेपुढील 


१५३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


( दोन ) 


श्री.पी.बी.पोरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे सदरील 
रजेचे स्वरुप मुळ सेवापुस्तक प्राप्त झालेनंतर जाहीर करण्यात येईल असे 
संदर्भ क्र .०२ अन्वये आदेशीत करण्यात आले होते .त्यांचे मुळ सेवापुस्तक 
या कार्यालयास प्राप्त झाले असुन त्यांनी संदर्भीय अर्जानुसार दिनांक ०२ 
जुलै, २०१८ ते दिनांक ०७ जुलै , २०१८ रोजीची ( ०६ ) सहा दिवसांची 
उपभोगलेली रजा (रजेमागील दिनांक ०१ जुलै , २०१८ या एक दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१, मधील 
नियम- ५० नुसार , या आदेशान्वये अर्जित रजा म्हणून घोषीत करण्यांत 
येत आहे . 


श्री.ए.ए.बाबर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग , लोहारा यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये श्री.आय.एम. 
नाईकवाडी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , 


उमरगा यांनी पाहिला. 


उस्मानाबाद , १८ जुलै , २०१८ 

एस.ए.ए.आर. औटी , 
प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद , १८ जुलै , २०१८ 


३६ 


एस.ए.ए.आर. औटी , 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक १५/०६/२०१८ . 


३५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


२) सौ.एस.एम.कनकदंडे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , लातूर 
यांचा दिनांक १६/०७/२०१८ ते २१/०७/२०१८ पर्यंतची (०६ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


पहा :- १. श्री.ए.ए.बाबर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहारा यांचे 


पत्र जा.क्र . ३२६/१८ , दिनांक २७ जून , २०१८ अन्वये सादर 
केलेला विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल 


आदेश 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . ४४२२/१८ , दिनांक २८ जून , 


२०१८ . 


३. श्री.ए.ए.बाबर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहारा यांचे 

पत्र जा.क्र .७१८/ १८ , दिनांक ०२ जुलै, २०१८ अन्वये सादर 
केलेले वैद्यकीय व स्वास्थ प्रमाणपत्र. 


क्रमांक काव्यवि( प्रशा)/ २४११/२०१८ - प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, लातूर हया सौ.एस.एम.कनकदंडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, लातूर यांची दिनांक १६/०७/२०१८ ते २१/०७/२०१८ पर्यंतची (०६) 
दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १५/०७/२०१८ व रजेच्या पुढे 
दिनांक २२/०७/२०१८ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १५/०७/२०१८ पासून ते दिनांक 
२३/०७/२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 


निर्गमीत करितात 


सौ.एस.एम.कनकदंडे, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


क्र.काव्यवि( प्रशा )/ ४८ ९९/ २०१८ - श्री.ए.ए.बाबर , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, लोहारा यांची दिनांक २७ जून , २०१८ ते दिनांक ०१ जुलै, 
२०१८ या ( ०५ ) पाच दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम-६१ , नुसार 
मंजूर करण्यात येते . 


सौ.एस.एम.कनकदंडे, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.ए.बाबर , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , लोहारा 

म्हणून 

कार्यरत राहिले 
असते . 


सौ.एस.एम.कनकदंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०६/२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , १६ जुलै , २०१८ 


जर श्री.ए.ए.बाबर हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , लोहारा म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८ : आश्विन १९ -२५ , 


शके १ ९ ४० 


१५३१ 


३७ 


३८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, यांजकडून 


वाचा : श्रीमती बी . के . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , बदनापुर 

यांचा दिनांक १६/०८/२०१८ ते २१/०८/२०१८ (०६ ) दिवसांची 


वाचावे :- १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६१ व नियम १ ९ ६० 

( अद्ययावत सुधारणेसह ) 


अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


२) मा सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्रएडीएम /१८४/१५६( २ ) 


आदेश 


दिनांक १ ९/ ३ / १ ९ ६८ 


३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ /प्र.क्र 
१२०/१५ स दिनांक २/४/२००५ 


४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा क्र . ना.बँका/ डी 
४/ ना.पत / क .१५६/ प्रशिक्षण / ०५ दिनांक १३/०७/२००५ 


क्र ./प्रशा/ ७८८०/ २०१८.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , श्रीमती बी . के . 
पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , बदनापुर यांना दिनांक १६/ ०८ / 
२०१८ ते २१/०८/२०१८ रोजीची ( ०६ ) दिवसाची अर्जित रजा , दिनांक 
१५/०८/१८ रोजीच्या झेंडा वंदनाच्या कार्यक्रमा नंतर पासुन व दिनांक 
२२/०८/२०१८ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह ते दिनांक २३/ 
०८/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत, मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक 
१ ९ ४२/ २०१३ मधील दि . ५/१२/२०१५ रोजीचे आदेश . 


६ ) या कार्यालयाचे जा.क्र .८ - सआ/ वैधा.कार्य व अवसा . काम / 
कलम १५६/२०१६ दि . २४/६/२०१६ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती बी.के. पाटील , हया 


७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा क्र . पतसंस्था / 
सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / २०१७ दि . 


सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश, 


१/१/२०१७ 


क.स्तर , म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


८ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश/ 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी.के. पाटील , 


२०१८/८७२ दि .६/ ४/ २०१८ . 


दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , म्हणुन दिवाणी न्यायालय क.स्तर , बदनापुर 


९ ) वैद्यनाथ अर्बन को ऑप बँक लि बीड यांचे दि . ३१/ ०७ / 
२०१८ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


येथे काम करतील . 


अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एस . डि . 


आदेश 


कमलाकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर बदनापुर यांनी स्वतःचे काम 
सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


आली आहे . 


बँका.ना.क्र.१.क.का / सआ -१५६/ वैद्यनाथ अर्बन बँक / अ.व.वि / १८ / 
१५७०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यांत आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . आनंद 
जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये वैद्यनाथ अर्बन को ऑप बँक लि.बीड या 
बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी व कर्ज वसुली बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम अन्वये १५६ व नियम मधील 
तरतूदीनूसार १०७ चे नियम १९ ६१ खालील अटीस अधिन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/३/ २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 


जालना , १३ ऑगस्ट , २०१८ 


निरज प्र . धोटे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


१५३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८ : आश्विन १९-२५, शके १ ९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


अ.क्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचे हुद्या 


१ 


श्री.व्ही.एल.भारती 


सहाय्यक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


नांदेड जिल्हा 


अटी : 


१ ) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम चे नियम 
१ ९ ६१ व नियम १५६ चे कलम १९ ६० नियम , कर्ज वसूली करताना 
सहकार कायदा वसुलीची कार्यवाही करावी मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
१०७ यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


८ ) वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त 
आणि किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


९ ) वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसूली अधिकारी वैद्यनाथ अर्बन को ऑप बँक लि बीड असा फलक 
लावता येवू शकेल . 


२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची 
९ १ व कलम १०१ अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील. 


३) वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . २४/६/२०१६ रोजी निर्गमीत 
केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमुन्यात अ -३, अ-४ व ब कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , बीड यांना सादर 


१० ) वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


करावी . 


४ ) वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर 
व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


११) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार वसूलपात्र 
रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दि .०६ / ४/ २०१८ 
मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 


५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि 
बेसिन कॅथोलिक को - ऑप , बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दि . ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून 
वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


१२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दि . १/१/२०१७ मधील क्र . ४ कलम 
१५६ व नियम १०७ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही 
यामधील मार्गदर्शक सुचनांचेपालन करावे.बँकेचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस आदेश / यामध्ये 
त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 


पुणे , १६/८/२०१८ 


डॉ . आनंद जोगदंड , 


७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र २३१/१५ स दि २३ / ११ / 
२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


१५३३ 


३ ९ 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२ अन्वये अंतिम आदेश 
वाचा : १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२( १) ( अ) ( क ) 
२. लेखापरिक्षक श्रेणी-२ , सहकारी संस्था ( भुविकास बँक ) औरंगाबाद यांचा 
सन २००७-२००८ , २००८-२००९ वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल 
३. लेखापरिक्षक श्रेणी -२ , सहकारी संस्था ( भुविकास बँक) औरंगाबाद यांचा 
सन २०० ९ -२०१० वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल 
४.विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२ , सहकारी संस्था ( भूविकास बँक ) औरंगाबाद 

यांचा सन २०१०-२०११ वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल 
५. व्यवस्थापक , औरंगाबाद जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास 
बँक म . औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.प्रशासन / १६४ दि .०८.०८.२०१२ 
६. कार्यालयाचे अंतरिम अवसायन आदेश क्र . ५६० , दि . १४.०२.२०१३ . 
७. श्री अशोक गजानन थोरात व इतर यांची या.क्र .२०७० / २०१३ आणि श्री . 

आर.वाय . दळवी व इतर यांची या.क्र .२१२८ / २०१३ यांनी मा . उच्च न्यायालय 
मुंबई खंडपीठ , औरंगाबाद येथे दाखल केलेल्या याचिका . 
८. मा . उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाद यांचे या.क्र . आदेश दि . 
१३.०३.२०१३ अन्वये या.क्र .२०७० / २०१३ व २१२८/२०१३ चे संदर्भात या 
कार्यालयाचे अंतरीरम अवसायन आदेश दि . १४.०२.२०१३ चे आदेशास 
स्थगीती . 
९ . मा . उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे याचिका क्र . २०७० / 
२०१३ व २१२८/२०१३ मधील याचिका मागे घेतल्या बाबतचे आदेश दि . २१ 


यांनी लेखापरीक्षण पूर्ण करुन त्या संबंधीचा लेखापरीक्षण अहवाल बँकेस दि . 
११.१०.२०१० अन्वये दिलेला असून , सदर लेखापरीक्षणाचा दोषदुरूस्ती 
अहवाल ओ नमुन्यात सदर लेखापरीक्षणाचा दोषदुरूस्ती अहवाल ओ 
नमुन्यात तीन महिन्याच्या आत सादर करणे बाबत कळविलेले आहे . सदर 
लेखापरीक्षणाचे अवलोकन केले असता गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या असल्याने 
वाचा क्र . ६ अन्वये बँकेस अंतरीम अवसायनात घेण्यात आले होते . 

ज्या अर्थी, त्याविरुध्द वाचा क्र . ७ अन्वये मा . उच्च न्यायालय 
मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका क्र . २०७०/२०१३ व २१२८/२०१३ 
दाखल झाल्या होत्या . सदर याचिकांचे अनुषंगाने मा . उच्च न्यायालयाने 
वाचा क्र . ८ अन्वये स्थगीती दिली होती. याचिका कर्त्यांनी याचिका मागे 
घेतल्यामुळे वाचा क्र . ९ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाचे आदेश दि . २१.०३.२०१८ 
अन्वये स्थगिती आदेश रद्द करुन याचिका निकाली काढलेली आहे . 

त्याअर्थी वाचा क्र . ९ अन्वये मा . उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद यांनी अंतरिम आदेशावरील स्थगिती आदेश रद्द केल्याने संस्था 
अंतिम अवसायनात घेणेस कोणत्याही प्रकारची बाधा नसल्याने वाचा क्र .६ 
अन्वये पारीत केलेला अंतरिम अवसायन आदेश अंतिम करणे बाबत मी 
खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहे . 

अंतिम आदेश 
मी , एस.बी. खरे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२ ( १) ( अ), ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) आणि ( २) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन औरंगाबाद 
जिल्हा सहकारी कृषि व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक म . औरंगाबाद या 
बँकेचे व्यवहार बंद करण्यचा अंतरिम आदेश अंतिम करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०३ 
( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन सदर बँकेवर जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , औरंगाबाद यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४.०५.२०१८ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्या निशी देत आहे . 

याना देवून कळविण्यात येते की , त्यांनी आपल्या तालुक्यात औरंगाबाद 
सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक म . औरंगाबाद या बँकेच्या 
शाखांची असलेली सर्व स्थावर मालमत्ता तात्काळ ताब्यात घेवून आवसायकीय 
कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत सदर मालमत्तेची जातीने देखरेख करावी . सदर 
मालमत्तेवर अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी . तसेच सदरील 
मालमत्ता संबंधीत कार्यालयाकडे तातडीने पाठपुरावा करुन ती अवसायकाचे 
नामे करण्याबाबतची आपल्या स्तरावरुन कार्यवाही करावी . 


मार्च २०१८ . 


जा.क्र.जिउनि /अर्थ-१/ औजिसकृषिग्राबॅक/ कलम१०२/ अंतिम आदेश / 
१७८४/१८.- ज्या अर्थी, औरंगाबाद जिल्हा सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय 
विकास बँक म . औरंगाबाद ही बँक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० व त्याखालील नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदी नुसार नोंदणीकृत सहकारी 
संस्था असून , तिचा नोंदणी क्रमांक अजीडी/ बीएनके / ओ/ २१२/२००१ दिनांक 
१३.० ९.२००१ असा आहे . तिचे कामकाज कायदा , कानु , शासन निर्णय , 
परिपत्रकीय सुचना, व बँकेच्या मंजूर उपविधी मधील तरुदी नुसार पार 
पाडणे बंधनकारक आहे. सदरहू बाबीचे उल्लंघन केल्यास बँकेस वेळीच आवश्यक 
ते निर्देश देणे व उचित कार्यवाही करणे , ही बाब उक्त नमुद बँकेचे नोंदणी 
अधिकारी या नात्याने निबंधकाच्या अधिकरात व कार्यकक्षेत आहे. 

ज्या अर्थी, वाचा क्र . २ अन्वये सन २००७-२००८ , २००८-०९ या 
कालावधीचे लेखापरीक्षक श्रेणी -२ , सहकारी संस्था ( भुविकास बँक ) औरंगाबाद 


स्थावर मालमत्तेचा तपशील खालील प्रमाणे 


अ.क्र . 


गट / सर्व्हे नंबर 


मालमत्तेचे 
ठिकाण 
औरंगाबाद 


१ . 


सर्व्हे नं . ७६ 
सीटीएस नं . १४४६३ 
सीएस नं . ७/४ अ 


२ . 


कन्नड 


मालमत्तेचा प्रकार 

मोकळ्या जागेचे / बांधकामाचे 

क्षेत्रफळाचे चौ.मी. 
एकुण प्लॉट चौ.मिटर 

३२२३.५० 
पै.१ ते ४ मजला इमारत एकुण बांधकाम क्षेत्र 

२८३७.०० 
एकुण प्लॉट चौ.मिटर 

५५७.६२ 
पैकी इमारत बांधकाम क्षेत्र 

२४ ९.९ ० 
एकुण प्लॉट चौ मिटर 

४४६.० ९ 
पैकी इमारत बांधकाम क्षेत्र 

१८३.१४ 
एकुण प्लॉट चौ.मिटर 

१४६.६ ९ 
पैकी इमारत बांधकाम क्षेत्र 

१०६.७८ 
एकुण प्लॉट चौ.मिटर 

२ ९ १३.५० 
पैकी इमारत बांधकाम क्षेत्र 

२४०.८ ९ २ 


३ . 


सिल्लोड 


सीएस नं . ३८१ , सीएस टोच 


४ . 


सोयगांव 


नकाशा क्र . १२२३ 
सर्वे नं . ३ ९ ६ 
सीटीस नं . ४३९ 
सर्वे नं . २८०/२ व सीटीएस 
न . ३४८६ 


५ . 


वैजापूर 


औरंगाबाद १४.०५.२०१८ 


एस बी खरे 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद . 


१५३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८ : आश्विन १९-२५, शके १ ९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


४० 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


४ 


२८८ 


०.१८ 


५ 


२८६ 


०.१४ 


६ 


२८४ 


०.१२ 


७ . 


२८२ 


०.१२ 


८ . 


२८० 


०.१२ 


एकुण 


१.१६ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर -बीड - परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन 

मौजे नवगण राजुरी ता.बीड , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी ( वै) नविन रेल्वे मार्ग मौजे 
नवगण राजुरी , ता.बीड ,जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण:- नविन रेल्वे मार्ग , ता.बीड , जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- वाहतुक , दळणवळण 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १) खालील अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन मौ.नवगन 
राजुरी अहमदनगर-बीड- परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन ता.बीड, जि.बीड. 
साठी भुसंपादन 

क्रमांक -प्र.अ./ भुस./ कावि .०१ / २०१६.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम,२०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक 
१ ९जानेवारी,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी ,उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- अहमदनगर -बीड - परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन मौजे नवगण 
राजुरी ता.बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- नवगण राजुरी तालुका :- बीड जिल्हा:- बीड 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र ,३/ 
अ-२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक :- १/१०/२०१८ 


ठिकाण :- बीड 


जिल्हाधिकारी बीड करीता 


अ.क्र . 


१ 


२ ९ ४ 


२ 


२ ९ २ 


०.२२ 


३ 


२ ९ ० 


०.२४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८ : आश्विन १ ९ -२५ , 


शके १ ९ ४० 


१५३५ 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर) 


४१ 


४ 


१२२ 


१.७१ 


५ 


१२१ 


०.९ ० 


६ 


८१ 


१.५५ 


७ 


८० 


१.२ ९ 


८ 


६६ 


१.३७ 


९ 


५५ 


०.१५ 


१० 


५६ 


०.६० 


११ 


५७ 


०.४२ 


१२ 


५२ 


०.८५ 


१३ 


४२ 


०.०४ 


१४ 


४१ 


०.८० 


एकुण 


१६.८६ 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन मौ.बावी 
अहमदनगर- बीड - परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन ता.आष्टी,जि.बीड . साठी 
भुसंपादन 

क्रमांक - प्र.अ./ भुस ./ कावि .१४/ २०१३.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२ , दिनांक 
१ ९जानेवारी ,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- अहमदनगर- बीड- परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन मौजे बावी 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर- बीड- परळी ( वै.)नवीन रेल्वे लाईन ता.आष्टी , 
मौजे बावी ता.आष्टी , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी ( वै) नविन रेल्वे मार्ग मौजे बावी 
ता.आष्टी,जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण :- नविन रेल्वे मार्ग, ता.आष्टी , जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- वाहतुक , दळणवळण 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- बावी 

तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही . 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


ता.आष्टी 


गावाचे नांव :- बावी ता :- आष्टी जिल्हा: - बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


दिनांक :- १/१०/२०१८ 


१ 


१२६ 


०३.१५ 


ठिकाण :- बीड 


२ 


१२५ 


१.९ २ 


जिल्हाधिकारी बीड करीता 


३ 


१२४ 


०.८७ 


१५३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८ : आश्विन १९-२५, शके १ ९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


४ 


१०१ 


०.८५ 


५ 


९९ 


०.०२ 


६ 


२४ 


७ 


७२ 


०.८० 


८ 


७३ 


०.७५ 


९ 


नाला 


०.०२ 


१० 


५६ 


०.०५ 


११ 


५५ 


०.०२ 


१२ 


५४ 


०.४५ 


१३ 


नाला 


०.०२ 


१४ 


५३ 


०.० ९ 


एकुण 


७.३३ 


४२ 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ (१ ) खालील अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन मौ.कापसी 
अहमदनगर- बीड- परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन ता.आष्टी, जि.बीड . साठी 
भुसंपादन 

क्रमांक -प्र.अ./ भुस ./ कावि.१८ / २०१३.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३(२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२ , दिनांक 
१९जानेवारी,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांव :- अहमदनगर -बीड- परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन मौजे धानोरा 
ता.आष्टी 
गावाचे नांव :- कापसी ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर- बीड- परळी ( वै.)नवीन रेल्वे लाईन ता.आष्टी , 
मौजे कापसी ता.आष्टी , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी ( वै) नविन रेल्वे मार्ग मौजे 
कापसी , ता.आष्टी,जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण :- नविन रेल्वे मार्ग, ता.आष्टी , जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- वाहतुक , दळणवळण 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- कापसी तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


, 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/ प्र.क्र .३ / 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अ.क्र . 


दिनांक :- १/१०/२०१८ 


१ 


९ ६ / २ 


३.६० 


ठिकाण :- बीड 


२ 


९ ८ 


०.६० 


जिल्हाधिकारी बीड करीता 


३ 


१०० 


०.०३ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८ : आश्विन १ ९ -२५ , 


शके १ ९ ४० 


१५३७ 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 
२६ ९ 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.२० 


१४ 


०.०४ 


१५ 
१६ 


२६५ 
१८४ 


०.१८ 


१७ 


०.०१ 


१८ 


०.०१ 


१८५ 
१८३ 
१८६ 
रोड 


०.०६ 


१ ९ 
२० 


०.०१ 


२१ 


१८७ 


०.११ 


२२ 


१८ ९ 


०.०६ 


२३ 


१ ९ १ 


०.०७ 


२४ 


१७७ 


०.२२ 


२५ 


१७४ 


०.०४ 


२६ 


१७३ 


०.१० 


२७ 


१७२ 


०.१० 


२८ 


१७१ 


०.१० 


०.०५ 


१६१ 
रोड 


०.०१ 


४३ 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९(१ ) खालील अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन मौ.पिपळा 
अहमदनगर-बीड- परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन ता.आष्टी, जि.बीड . साठी 
भुसंपादन 

क्रमांक -प्र.अ ./ भुस ./ कावि.१० / १३.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम,२०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ )व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक 
१९जानेवारी ,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- अहमदनगर- बीड- परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन मौजे पिपळा 


०.०४ 


२ ९ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 


१६० 
१५८ 
१५७ 
१५६ 
१५१ 


०.१२ 
०.०४ 


०.१२ 


३५ 


०.०२ 


एकुण 


४.९ ६ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर -बीड- परळी ( वै.)नवीन रेल्वे लाईन ता.आष्टी , 
मौज पिपळा ता.आष्टी , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी ( वै) नविन रेल्वे मार्ग मौजे 
पिपळा , ता.आष्टी ,जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- नविन रेल्वे मार्ग, ता.आष्टी, जि.बीड 
सामाजिक फायदे : 

वाहतुक , दळणवळण 
( आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पिपळा तालुका :- आष्टी जिल्हाः- बीड 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


ता.आष्टी 


लागु नाही. 


अ.क्र . 


गावाचे नांव :- पिपळा 

स.नं./ ग.नं . 
३८६ 
४१४ 


ता : - आष्टी जिल्हा: - बीड 

क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.७ ९ 
०.६६ 


१ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 


२ 


३ 


०.५८ 


३८७ 
४०० 


४ 


०.१४ 


५ 


६ 


०.०८ 


३१६ 
३१८ 
३२० 
३१२ 


७ 


०.०८ 


८ 


०.१३ 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र .३/ 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक :- १/१०/२०१८ 
ठिकाण :- बीड 

जिल्हाधिकारी बीड करीता 


९ 


०.२८ 


१० 


०.२० 


३११ 
२७२ 
२७१ 
२७० 


११ 


०.२३ 
०.०२ 


१२ 


१३ 


२६८ 


०.१० 


१५३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


११ 


५३ 


०.११ 


१२ 


५३ 


०.०८ 


१३ 


५३ 


०.० ९ 


१४ 


५४ 


०.२६ 


१५ 


५५ 


०.१२ 


१६ 


५५ 


०.१३ 


१७ 


५६ 


०.०७ 


१८ 


०.१७ 


५६ 
५७ 


१ ९ 


०.११ 


२० 


५७ 


०.२१ 


२१ 


५८ 


०.३७ 


२२ 


५८ 


०.०७ 


२३ 


५८ 


०.२ ९ 


२४ 


६८ 


०.४३ 


२५ 


६८ 


०.२५ 


२६ 


६८ 


०.३० 


२७ 


६८ 


०.०४ 


२८ 


७० 


०.३८ 


२ ९ 


७१ 


०.३७ 


४४ 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १) खालील अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन मौ.अंमळनेर 
अहमदनगर-बीड- परळी ( वै.)नवीन रेल्वे लाईन ता.पाटोदा , जि.बीड. साठी 
भुसंपाद 

क्रमांक -प्र.अ./ भुस ./ कावि ./१५/ १३.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ )व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक 
१ ९जानेवारी ,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- अहमदनगर- बीड - परळी ( वै.)नवीन रेल्वे लाईन मौजे अंमळनेर 
ता :- पाटोदा . 

गावाचे नांव :- अंमळनेर ता :- पाटोदा जिल्हा: - बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१ ४४ 

०.२८ 


३० 


७२ 


०.३२ 


३१ 


७४ 


०.०६ 


७४ 


०.०४ 


३२ 
३३ 


१०० 


०.०७ 


१०० 


०.२८ 


३४ 
३५ 


१०० 


०.५४ 


रस्ता 


०.१२ 


३६ 
३७ 


१०१ 


०.२ ९ 


३८ 


०.२२ 


२३ ९ 
३४० 


३ ९ 


०.१३ 


४० 


२४१ 


०.० ९ 


४१ 


२४१ 


०.०३ 


४२ 


२४१ 


०.०५ 


४३ 


२४१ 


०.०२ 


४४ 


२४३ 


०.२० 


४५ 


२४३ 


०.१३ 


४६ 


०.०४ 


२४३ 
सरकारी नाला 


४७ 


०.१४ 


४८ 


२७८ 


०.१४ 


४ ९ 


२४ ९ 


०.२८ 


५० 


०.२६ 


२४ ९ 
२४ ९ 


२ 


४४ 


०.३२ 


५१ 


०.२१ 


३ 


४८ 


०.५७ 


२८० 


०.२३ 


५२ 
५३ 


४ 


४ ९ 


०.१७ 


२८० 


०.४० 


५ 


५० 


०.२३ 


५४ 


२८२ 


०.२४ 


६ 


५० 


०.२७ 


५५ 


२८३ 


०.१२ 


७ 


५१ 


०.०७ 


५६ 


२८५ 


०.०२ 


८ 


५१ 


०.२६ 


५७ 


२८५ 


०.०८ 


९ 


५१ 


०.३१ 


५८ 


२८५ 


०.१० 


१० 


५२ 


०.५४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


१५३९ 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


२८५ 


०.१७ 


६० 


०.०२ 


( आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- अंमळनेर तालुका :- पाटोदा जिल्हाः- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


२८५ 
२८५ 
२८५ 
२८५ 


६१ 


६२ 


०.०७ 


अ.क्र . 


६३ 


०.०२ 


लागु नाही . 


६४ 


०.१४ 


२८८ 
२८८ 


६५ 


०.१६ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


एकुण 


१२.३३ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर -बीड- परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन ता.पाटोदा 
मौजे अंमळनेर ता :- पाटोदा जि.बीड . 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी ( वै) नविन रेल्वे मार्ग मौज 
अंमळनेर , ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- नविन रेल्वे मार्ग, ता.पाटोदा . जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- वाहतुक , दळणवळण 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/ प्र.क्र ,३/ 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक :- १/१०/२०१८ 
ठिकाण : - बीड 

जिल्हाधिकारी बीड करीता 


४६ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री.आर.के.पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा 
यांचे पत्र जा.क्र .१५४४/ २०१४ दिनांक २८.०८.२०१८ सोबत विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज तसेच पत्र जा.क्र .१५ ९ ० / २०१८ , दिनांक ३१.०८.२०१८ 
व सोबते वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


४५ 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- कु.एम.एन.राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव ( बा ) यांचे पत्र जा.क्र .१०२/ १८ दि . १२/ ०९ / २०१८ , सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.ब -२( १ )/६९८०/२०१८.- कु . एम.एन.राठोडे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नायगांव ( बा ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८.०९ .२०१८ ते 
२१.०९ .२०१८ या एकूण ( ०४ )दिवसांची अर्जिते रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
१६.०९ .२०१८ व १७.० ९.२०१८ आणि रजेच्या पुढे २२.० ९ .२०१८ व 
२३.०९.२०१८ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक १५.०९ .२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४.०९ .२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर कु.एम.एन.राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , कु. एम.एन.राठोडे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असत्या . 

२ 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव ( बा ) यांनी पाहावा 
नांदेड , १२ सप्टेंबर , २०१८ 

एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


क्र.ब -२(१)/६७०२/२०१८.- श्री.आर.के.पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २८.०८.२०१८ ते ३०.०८.२०१८ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा , वैद्यकिय 
कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.आर.के.पुरोहित , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.आर.के.पुरोहित , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाण 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावा . 


नांदेड , ०३ सप्टेंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


१५४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ : आश्विन १९-२५ , शके १९४० 


भाग १- पुरवणी 


४७ 


४८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती एस.एस. तोडकर , जिल्हा न्यायाधीश -५ , नांदेड 
यांचे पत्र दि . ०२.० ९.२०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज त्यावरील आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.आर.के.पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांचे पत्र क्र .१६३३/ २०१८ दिनांक ०४.० ९ .२०१८ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


क्र .ब -२( १ )/ ६७३० / २०१८ - श्रीमती एस.एस.तोडकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -५, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०१.० ९ .२०१८ ते ०५.० ९ .२०१८ या एकूण 
( ०५) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ०२.० ९ .२०१८ रोजीपासून ते दिनांक 
०६.० ९.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


क्र.ब -२ ( १)/६७६९/२०१८.- श्री.आर.के पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०५.०९ .२०१८ ते ०६.० ९ .२०१८ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक 
०४.० ९ .२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०७.०९.२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस.तोडकर , जिल्हा 
न्यायाधीश-५ नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर.के. पुरोहित, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती 
एस.एस.तोडकर, जिल्हा न्यायाधीश -५ , नांदेड हया जर वर 

नमूद 
कालावधीत रजेवर गल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.आर.के. 
पुरोहित दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


असत्या . 


जिल्हा न्यायाधीश -५, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०१.० ९ .२०१८ 
ते ०४.० ९.२०१८ या कालावधीत कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -६ , नांदेड 
यांनी तर दिनांक ०५.०९ .२०१८ रोजीचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -३ , 
नांदेड यांनी पहावा . 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावा . 


नांदेड , ०५ सप्टेंबर , २०१८ 


नांदेड , ०४ सप्टेंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


सुधीर पी.कुलकर्णी, 
जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय 

मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


